शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,हिंगोळी या 


संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-|॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


= 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


AN 
~~ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


(ee 


o~ 
a 
ma 


area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


२२०११/१६६/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक ०४.०३.२०२४ 


शासन निर्णय : 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.डीएमईआर- 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,हिंगोली या संस्थेस सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनांतर्गत प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस.अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी व राष्ट्रीय 


आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या परिक्षणासाठी रुपये १,८१,६९,८९०/- (रुपये एक कोटी, 


एक्याऐंशी लक्ष, एकोणसत्तर हजार, आठडो नव्वद फक्‍त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. यंत्रसामुग्री नांव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
i यंत्रसामुग्रीचे नांव dear lege eee सिन धक 

क्र. संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 

शरीरविकृतीशास्त्र विभाग 

हड ऑटो स्टेनर Lae ४९५६०० ४९५६०० 

2 | लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी मशीन चिव १२५००० १२५००० 

३ | इलेक्ट्रोफौरसीस अँप्रेटस zea १६५२०० १६५२०० 

४ | एचपीएलसी १.0", ९९९८०० ९९९८०० 

५ । इम्युनो फलोरोसेन्स मायक्रोस्कोप | 9 | ४९८६०० ४९८६०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


अ. यंबेसामगीने शोत नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
क यंत्रसामुग्रीचे नांव een | cad त | ead त तीत 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
क्लिनिकल लबरोटरी (Clinical Laboratory) 
एलईडी बायनोकुलर विथ HAL, I0X, 
६ | ४०, & ऑईल SAM Sear लेन्सेस (्ि ६५९०० ६५९००० 
अँड इनबिल्ट बॅटरी बॅकअप पॉवर सोर्स 
७ | स्टॉप वाच रिडिंग अँट 9/4 सेकंद १० | ० ५०० ५००० 
हेमो- सायटोमिटर्स विथ रेड अंड व्हाईट 
८ शं (9) ५००० ५०००० 
पिपेटस 
९ । स्टेनिंग जार फारस स्लाईड १० | ० ६५०० ६५००० 
| do | युरिनोमिटर 2 ५८०० ११६०० 
ES q sods पग a व्यि ० ८०० ८००० 
पॅक) 
ग्रंज्युएटेड सिलेडस फार CRI 
१२ | SURAT रेजिंग फ्रॉम १०० सीसी टु १००० | २० ५९८० ११९६०० 
सीसी 
१३ | पीपेट सिंगल चनेल (0.4 -9oul) २ ७५०० १५००० 
१४ | पीपेट सिंगल चनेल (५० -2ooul) २ ७५०० १५००० 
१५ | पीपेट सिंगल चनेल (१०० -१०००) २ ७५०० १५००० 
१६ | पीपेट मल्टी चॅनेल (20-200) २ ५२८०० १०५६०० 
१७ । रिऐजेट बॉटल्स (१०० एमएल) २४ ४८० ११५२० 
१८ | RUGS Tees (२५० एमएल) २४ ६९० १६५६० 
१९ | रिऐजेंट बॉटल्स (५१००एमएल) २४ ९९० २३७६० 
२० | रिऐजेंट बॉाटल्स एम्बर (Joo एमएल) २४ ५९० १४१६० 
२१ | RUGS TESA एम्बर (२५० एमएल) २४ ८६० २०६४० 
२२ | रिऐजेंट बॉाटल्स एम्बर (५०० एमएल) २४ १०९० २६१६० 
२३ । मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटोम | 9 | २५८००० २५८००० 
२४ | ऑटोमेटेड रोटरी मायक्रोटोम 1 १_| ९९९८०० ९९९८०० 
२५ | pec ee] ९६८३०० ९६८३०० 
२६ । व्हॉट प्लेट 1 १_| २५९०० २५९०० 
२७ | पराफिन एंबेडिंग बाथ | 9 | २९९८०० २९९८०० 
२८ | fees पॅराफिन एंबेडिग मोडयुल wa २९९५०० २९९५०० 
क कोल्ड प्लेट फॉर मोडयुलर टिश्यु एंबेडिंग Ee meee eka 
सिस्टिम 
३० | ऑटोमेटेड feag प्रोसेसर हिस्टोकिनेट =| १ | ६८९५०० ६८९५०० 
३१ | ऑटोक्लेव Lae | ३९९८०० ३९९८०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


अ. यंतेतोमेगीने aia नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
a यंत्रसामुग्रीचे नांव een | cad कक ळी आ काक आ 
1 संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
अल्ट्राप्युअर वॉटर सोल्युशान-डिस्टील्ड 
२२ = EW १५२३०० १८२३०० 
वॉटर प्लॅन्ट 
३३ । वॉटर बाथ २ ४२३०० ८४६०० 
३४ | सेट्रिफयुज मशीन २ ५८९०० ११७८०० 
a डिजिटल एसएलआर अँट लिस्ट Qo व| कस) नाता 
मेगापिक्सल विथ मायक्रो, मॅक्रो, वाईड 
डिजीटल अँटोमटीक Part ५ 
३६ ह ह - आ द्वि ३५९०० ३५९०० 
मर स्टंडलोन पॅराफिन डिसपेसिग मोडयुल हिं तमा कका 
कोल्ड प्लेट होल्डींगमोर दॅन १०० कॅसेट 
३८ | स्टेंड अलोन कोल्ड प्लेट fF | ६८९०० ६८९०० 
३९ | सिंगल पॅन डिजिटल बलेन्स केमिकल a १५२५०० १५२५०० 
४० | बॅलेन्स केमिकल विथ dca 1 १_| ६८९०० ६८९०० 
४१ मायक्रोस्कोप २० ४२६०० ८५२००० 
TR tard (स्टेनलेस Rea, विथ 
कन्ट्रोल पॅनेल, एअर फिल्ट्रेरान सिस्टिम, 
ट्रॅक माउंटेड अँडजेस्टेबळ संगणक आर्म 
विथ अर्टीकुलेशन, एलईडी लाईट दॅट 
आर कलर अँड इंटेनसिटी, डिडेक्टेड 
82 | युएसबी पोर्ट फॉर कॅमेरा कन्ट्रोळ अँण्ड ४९९८०० ४९९८०० 
डाटा ट्रान्सफर अँडजेस्टेबल इंटीग्रेटेड 
पॅथोळॉजी कॅमेरा सिस्टिम, इंटयुमेंट सेट 
(हाई क्वाळीटी हाईट अँडजेस्टेबल 
स्टेनलेस्टिल चिअर विथ स्पिलीट एसी 
ऑफ अँप्रोप्रियट कॅपिसिटी) 
४३ | थ्री पार्ट फुल्ली अँटोमेटेड सेल क्वाउंटर | १ | ४८५६०० ४८५६०० 
४४ | क्वाअँग्लोमिटर ae] ४८२५०० ४८२५०० 
जनऔषधवैद्यकझास्त्र विभाग 
४५ | हायड्रोमिटर मिल्क 2 ९०० १८०० 
४६ | इंक्युबिटर, इलेक्ट्रिक Lae] ८५००० ८५००० 
४७ | बलेन्स फॉर det फुड स्टफ fi] 24000 २५००० 
४८ | सेंट्रिफयुज क्लिनिकल | 9 | ४५००० ४५००० 
४९ | वेईग मशीन अँडल्ट & ५००० 30000 
Yo बेबी वेईग मशीन २ ५००० १०००० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


अ. earerepita aia नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
क यंत्रसामुग्रीचे नांव प पि त ला तत 
1 संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
५१ | सॅल्टरस बेबी वेईग मशीन २ ५००० १०००० 
५२ | हारपेंडेन कलीबर ३ १९८०० ५९४०० 
५३ | हाईट FART स्टंड 3 ६००० १८००० 
QS रेफ्रिजिरेटर ९ सुयु फिट 1 १_| ७५००० ७५००० 
५५ | आयएसई रेफ्रिजेरेटर ee) ८५००० ८५००० 
५६ स्मार्ट टिव्ही za ८६००० ८६००० 
yo | मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर विथ स्क्रिन Le | १५८००० १५८००० 
पब्लीक अंँड्रेस सिस्टिम (2 पोर्टबळ फॉर 
५८ | फिल्ड बेस्डअँक्टीव्हिटी अंड वन इच ४ ८५००० ३४०००० 
आरएच टीसी अँड युएचटीसी 
YQ क्लोरोस्कोप १० | ठ ८००० ८०००० 
६० EXIM Bea 3 १५००० ४५००० 
६१ | एमयुएएसी टेप १७० | ८०० ८००० 
६२ | हेमोग्लोबिमिटर षु ५००० २५००० 
६३ | बिपी अँप्रेटस (डिजिटल) १० | ० ५००० ५०००० 
६४ स्टेथोस्कोप | ao | ० ४००० ७०००० 
६५ | साउंड लेवल मिटर 3 ३२००० ९६००० 
६६ | वॉटर संम्पीलिंग बॉटल फार्म अनी डेप्थ [ae ४००० ४००० 
६७ | निडल BSR 3 ६५०० १९५०० 
६८ | SRT कॅरिअर षु ५००० २५००० 
६९ | क्रॉप्ट dex टेस्टिंग किट जा ४२००० ४२००० 
७० | ट्रिटमेंट किट अँजपर Fare Sea WTA || २ ४१२०० ८२४०० 
७१ | आयडोन टेस्टिंग किट १० ० ८५० ८५०० 
(७२ ग्लुकोमिटर | qo | 3200 32000 
७३ | मास्कयुटो pdt किट 3 १३५०० ४०५०० 
७४ | क्लिनिकल थम्नोमिटर १० | ० ४२०० ४२००० 
७५ | फस्ट अंड किट | 9 | ५२०० ५२०० 
७६ | ऑटोस्कोप हि १९९९० १९९९० 
स्किल लॅब 
७७ | फस्ट Us बंडिंग अड स्पिलटींग किट 2 २१३०० ४२६०० 
ie ae सीपीआर हाफ बॉडी मॅनिकिन विथ ट्‌ vases ieee 
मॉनिटर 
७९ | अंडव्हांन्स इन्फट सिपीआर ट्रेनिंग मोडयुल | २ १२०५०० २४१००० 
८० | अँडव्हान्स चाईल्ड सीपीआर ट्रेनिंग २ १३५६०० २७१२०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


अ. यंबेतामगीनि aia नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
2 यंत्रसामुग्रीचे नांव geen | येवर वर त (तितकरोवरीत 
1 संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
मोडयुल 
सीपीआर अंड SCY ट्रेनिंग अडल्ट 
८१ २ २८९००० ५७८००० 
मोडयुल 
८२ | इमब्रियो मोडेल २ ८५०० १७००० 
८३ | फेटस विथ व्हिसेरा sts प्लेसेटा 2 42000 १०४००० 
८४ | ओहरी मोडल २ ४२३०० ८४६०० 
८५ । द डेव्हलपेमेंट प्रोसेस ऑफ फेटस | 9 | ८९३०० ८९३०० 
फिमेल इंटर्नल अड एक्सट्रेनल जेनिटल 
द यानत 2 ८९०० १७८०० 
ऑरगॉन मोडेल 
अँडव्हांन्स फिमेल कॉन्ट्रसेटिव्ह प्रक्टीस 
८७ मोडयुल षि ५२३०० ५२३०० 
मोडयुल 
८८ | आययुडी ट्रेनिंग मोडयुल ३ २५६०० ७६८०० 
८९ | गॉयनॉलोजी एक्झामिनेठान मोडेल 2 १९५००० ३९०००० 
९० | SAARI मोडयुल ऑफ चाईल्डबर्थ २ ९८५०० १९७००० 
९१ | fake एक्झामिनेडान मोडेल 2 ६५९०० १३१८०० 
९२ | लेबर डिलीवरी मोडेल fa 4] ९८५०० ९८५०० 
ग अडव्हान्स डिलीवरी FSA : er ee 
CAPRI मोडल 
९४ | हयुमन फ्टीलाईजनडान प्रोसेस मोडेल Ea ९८६०० ९८६०० 
९५ | फर्टीलाईजन प्रोसेस मोडेल 3 ३५६०० १०६८०० 
ह ASST अबडेमनल WHR अड : वदा वचा 
डिलिव्हरी मॅकनिझम ी | 
९७ | फिमेल कॅथटीथ्रीशन ट्रेनिंग मोडयुल 2 ८५००० १७०००० 
९८ | मेल कॅथटीश्रीशञन ट्रेनिंग मोडयुल २ ८५००० १७०००० 
९९ | अडल्ट ST मेस्कुलर sui मोडयुळ | २ ५९८०० ११९६०० 
अडल्ट सब कंन्टीन्युव्हस इंजेक्ठान ट्रेनिंग 
क मोडयुल २ ५९८०० ११९६०० 
मोडयुल 
अडल्ट Sal व्हेनिएस SUR ट्रेनिंग 
१ ग ल an gol व्हेनिएस sora ट्रेनिंग 3 oes त 
मोडयुल 
१०२ । न्यु बोर्न बेबी मोडल २ ८५०० १७००० 
बेबी ऑफस्ट्रेशान इंन्फ सीपीआर ट्रेनिंग 
१०२३ ASS २ ४५२०० ९०४०० 
१०४ | युनिसेक्स CRA २३ पार्ट ८५ सेंटीमिटर 2 ३५६०० ७१२०० 
१०५ | अँडव्हान्स ट्रामा केअर मॅनेजमेट मॅनिकिन fae ३२५६०० ३२५६०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


अ. थंबेतोमेगीने aie नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
a यंत्रसामुग्रीचे नांव een | cad कमा ही ह का क आ 
1 संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
१०६ । कम्प्युटर सिस्टीम २ ९८६०० १९७२०० 
१०७ | एलईडी स्क्रिन ६५ इंच | 9 | १५६८०० १५६८०० 
एकूण १,८१,६९,८९० 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) संस्था स्तरावर खरेदी करण्यात येणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी 
धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टळवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे 
विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

४) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा 
जास्त नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

५) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची 
तसेच नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

६) सदर यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 

७ प्रस्तावित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत 
केळेला नसल्याबाबत / खरेदीची व्दिरुक्ती होणार नाही व सदर साधनसामुग्री संबंधित 
संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च 
केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२४४/प्रशा-१ 


१० 


११ 


२. 


) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 
या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१६४१२०४९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR JAYA 

SHETTY अभ निक 
(सुधीर जया शोट्टी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
b82406eea05 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, हिंगोली 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 
७) निवडनस्ती (प्रशा-१) 
पृष्ठ ७ पैकी ७ 


